वस्तू व सेवाकर भवनाच्या वडाळा, मुंबई येथील 
नवीन इमारतीसह शासनाची विविध कार्यालये व 
शासकीय निवासस्थाने बांधकामासाठी अर्थसंकल्प 
वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी 
कोषागारातून आहरित करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र. पूरक-१०२२/प्र.क्र.४०/वि.प्र.४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक-०६ जानेवारी, २०२३ 


वाचा:- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. विकवि-१४२०/प्र.क्र.४५/वि.प्र.४, दि.२२ सप्टेंबर, २०२० 
2) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. विकवि-१०२२/प्र.क्र.२७/वि.प्र.४, दि. २६ मे, २०२२ 


शासन निर्णय :- 


वस्तू व सेवाकर भवनाच्या वडाळा, मुंबई येथील नवीन इमारतीसह शासनाची विविध 
कार्यालये व शासकीय निवासस्थाने बांधकामासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळाद्वारे करुन घेण्याकरिता रु.१२७,१२,२७,०००/- (रुपये एकशऱी सत्तावीस कोटी बारा 
लक्ष सत्तावीस हजार फक्त) इतके अनुदान सन- 2022-2023 या वित्तीय वर्षातील खर्च 
भागविण्यासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत. सदर संपूर्ण (१००%) निधी 
रु.१२७,१२,२७,०००/- (रुपये vost सत्तावीस कोटी बारा लक्ष सत्तावीस हजार फक्त) 
कोषागारातून आहरित करण्यासाठी संदर्भ क्र.२ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. वस्तू व सेवाकर भवन, वडाळा, मुंबई येथील नवीन इमारतीसह शासनाची विविध 
कार्यालये व शासकीय निवासस्थाने बांधकामासाठीच्या सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
जुले, २०२२ च्या (पावसाळी) अधिवेशनात पूरक मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेला 
रु. १००००.०० लक्ष ( रुपये शंभर कोटी फक्त) कोषागारातून आहरित करण्यासाठी याद्वारे 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


3. उपरोक्त बाबींवरील खर्च “मागणी क्र.जी-८, मुख्य लेखाशीर्ष ४०७०-इतर प्रशासनिक 
सेवांवरील भांडवली खर्च (००) ८००, इतर खर्च (००) (००) (०१)". महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळाद्वारे विक्रीकर कार्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम (कार्यक्रम), ५३ मोठी बांधकामे 
(४०७० ०२४९) ” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


8, हा शासन foe नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२७३/१४७२ 
दि.०८/१२/२०२२ तसेच वित्त विभागाच्या व्यय-७ झाखेच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.५७२/ 
२०२२/व्यय-७ दिनांक २१/१२/२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-१०२२/प्र.क्र.४०/वि.प्र.४ 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
प्रसिद्ध करण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०१०६११४४२०३८०५ असा आहे. सदर 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


MANJUSHA 
SALVI 


(मंजुषा साळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१) राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, मुंबई-४०० ०१० 

२) विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, मुंबई-४०० ०१० 

३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१ मुंबई 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 


५) वित्त विभाग, कक्ष अधिकारी (प्रशा-४/अर्थसंकल्प-१२/व्यय-७) 
६) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


